अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, 
अमरावती व ॒ त्यांच्या अधिनस्त विभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रूपांतरीत अस्थायी 
पदांना दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ या 
कालावधीसाठी मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - मुवाढ २०२२/(प्र.क्र.९६/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२, 
दिनांक : २८/०७/२०२२ 


संदर्भ - १. शासन निर्णय क्र.मुवाढ २०२१/प्र.क्र.१५८/२०२१/लाक्षेवि आस्था, दि.२०/१२/२०२१. 
२. वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२/०२/२०२२ 
३. अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती यांचे पत्र जा.क्र. २५३४/उवसिंमं/आ.३/ 
२०२२, दि.२४.०६.२०२२ 


प्रस्तावना - 


अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती व त्यांच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील 
नियत अस्थायी व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन 
मंडळ, अमरावती यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये त्यांचे मंडळ कार्यालय व मंडळांतर्गत असलेल्या 
विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४५७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
१२१ पदांना दि.०१/०३/२०२१ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. 


वित्त विभागाने संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतू 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही अशा अस्तिवात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना 
दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरून अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती यांचे 
कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४५७ पदांना व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील १२१ पदांना दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय - 


जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहिती विचारात घेऊन खालील तक्त्यामध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधिक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती यांचे कार्यालय व त्याअंतर्गत विभागीय 
कार्यालयातील कार्यालयनिहाय आकृतीबंधानुसार मंजूर नियत अस्थायी व रूपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार, दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(प्र.क्र.९६/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


कार्यालयाचे नाव नियत रुपांतरीत लेखाशिर्ष 
अस्थायी अस्थायी 
आस्थापनेव | आस्थापनेव 
रील पदे | रील पदे 
२ ३ i ef षु 
अधीक्षक अभियंता, २८ | अ- मागणी क्रमांक आय -५ 
उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती ४७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च 
८० सर्वसाधारण 
१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतिल गुंतवणूका, 
(oy) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवलीअंशदान 
(वेतन) 
(०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भागभांडवली sear 
(अनिवार्य) (४७०१ आय १७१) 
३२, अंशदाने, 
उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती । १६० ८४ ब- मागणी क्र आय -५ 
४७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च 
मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, | २६९ ३७ ८०, सर्वसाधारण 
अचलपूर १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांतिल गुंतवणूका, 
(02) विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान 
(०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान 
(कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) 
५४, गुंतवणूका. 
एकूण ४५७ १२१ 


. अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती कार्यालयांतर्गत आकृतीबंधानुसार ४५७ पदे 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील आहेत. आता या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
४५७ मंजूर पदांना ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाही, तसेच ती पदे सुधारित 
आकृतीबंधानुसार मंजूर झालेल्या ४५२९७ पदांच्या मर्यादेत आहेत व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १२१ पदांना संबंधित कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत किंवा दि.३१/०८/२०२२ यापैकी जे 
अगोदर घडेल तो पर्यंत, या अटीच्या अधीन राहून दि.०१/०३/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(प्र.क्र.९६/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


३. ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, 
तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

४. रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

५. जलसंपदा विभागाच्या HRMS प्रणालीवर उपलब्ध माहितीनुसार पदांची संख्या / पदामधील घट / 
पदामधील वाढ / सेवानिवृत्ती इ. माहिती अंतिम / अचूक आहे असे गृहित धरून पदांना मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

६. या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या 
दिनांकासहीत विहित वेळेत सादर करण्यात यावा. 

हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि.२२/०२/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०७२९१२३२१६१३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, र, 
PRADNYA नली ण्या का cision 
MESHRAM Ss ean 
(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सहपत्र :- परिशिष्ट अव विवरणपत्रे १ ते ४ 
प्रत, 
. महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपुर. 

३. वित्त विभाग,(व्यय-१२)/अर्थ-१९ / वित्तीय सुधारणा-१/ विनियम ), मंत्रालय, मुंबई. 

४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

५. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 

६. अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 

यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी 
यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 
त्याचप्रमाणे अस्थायी पदांना मुदतवाढ देत असताना, वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलल्या 
शासन निर्णयातील सूचना/अटींची पूर्तता होत असल्याबाबत खातरजमा करण्याबाबतची जबाबदारी 
आहरण व संवितरण अधिका-यांवर राहील. 

७. कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती. 

८. कार्यकारी अभियंता, मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपूर. 

९. कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

१०. आ(प्रशि)कार्यासन/अर्थ-१/अर्थ-२, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. लाक्षेवि (आस्था) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः FATS २०२२/(प्र.क्र.९६/२०२२)/लाक्षेवि(आस्था) 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२ /(प्र.क्र.९६/२२)/लाक्षेवि(आस्था), दि.२८/०७/२०२२ चे सहपत्र. 


परिशिष्ट- "अ 


अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती मंडळातील पदे तसेच मंडळांतर्गत २ विभागीय 
कार्यालयातील नियत व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 


अ. दि.१.०३.२०२२ ते दि.३१/०८/२०२२ 
क्र साठी मुदतवाढ 
कार्यालयाचे नाव | नियत अस्थायी | रुपांतरीत अस्थायी मुख्य लेशाशिर्ष व उपलेखा शीर्ष 
आस्थापनेवरील | आस्थापनेवरील 
आवश्‍यक आव्यक मुदतवाढ 
मुदतवाढ मंजुर | मंजुर पदांची संख्या 
पदांची संख्या 
(१ = | Sed get २८ शा अ- मागणी क्रमांक आय -५ 
सिंचन मंडळ, (विवरणपत्र-१ ४७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
अमरावती भांडवली खर्च 
(२ | उर्ध्व वर्धा १६० ८४ ८० सर्वसाधारण 
पाटबंधारे विभाग, | (विवरणपत्र-२) (विवरणपत्र-४ | १९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतिल 
अमरावती गुंतवणूका, 
(३) मध्यम व लघु २६९ ३७ (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग 
पाटबंधारे विभाग, | (विवरणपत्र-३) (विवरणपत्र-४ | भांडवली अंशदान (वेतन) 
अचलपूर (०४(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भाग भांडवली अंशदान (अनिवार्य) (४७०१ आय 
१७१) 
32, अंशदाने, 
ब- मागणी क्र आय -५ 
४७०१ - मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील 
भांडवली खर्च 
८०, सर्वसाधारण 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतिल 
गुंतवणूका, 
(०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग 
भांडवली अंशदान 
(02)(02) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास 
भाग भांडवली अंडादान (कार्यक्रम) (४७०१ एच 
६६५) 
५४, गुंतवणूका. 
एकुण :- ४५७ १२१ 
PRADNYASHYAM पणा, 
MESHRAM oe 


(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र. (९६/२०२२)/ला(आस्था) 
दि. २८/०७/२०२२ चे सहपत्र 
विवरणपत्र क्र. ९ 
कार्यालयाचे नाव :- उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ करीता मुदतवाढ 
.०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ या 
कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आलेली 
मंजूर नियत अस्थायी पदे 


र ३ 
[arte ae 
aera ants air 


कनिष्ठ अभियंता / शाखा ऑभ ३ 
/सहा.अभि.श्रेणी-२ 


ठ 
द 
gl 
4 
ri 


(र 


उ चच व्रण are 
् 
ह मि्आसख्का 1011९१ 
io femora [२ 
ह व्हलनचलक र 


WI nw] w~ 


| 


wales 
AU 
! 


a 
| 


i 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYA SHYAM शा eta 
MAHARASHTRA, OU = WATER RESOURCES, 
MESH RAM , PARTMENT 


2022.07.29 12:40:14 +05'30' 


( प्रज्ञा मेश्राम ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/प्र.क्र. (९६/२०२२)/ला(आस्था) 
दि. २८/०७/२०२२ चे सहपत्र 


विवरणपत्र क्र. २ 
कार्यालयाचे नाव :- उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभाग, अमरावती (०७ उपविभाग व २२ सिंचन शाखा) 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ करीता मुदतवाढ 
दि.०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ या कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात 
आलेली मंजूर नियत अस्थायी पदे 


उप कार्यकारी अभियंता 


शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियता / 
सहा.अभि.श्रेणी.२ 
eric 17 


aera [111111 
वरिष्ठ लिपीक 


कनिष्ठ fer 
टंकलेखक 
संगणक 
आरेखक 
सहा.आरेखक 
भांडारपाल 
सहा.भांडारपाल 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 
वाहन चालक 
नाईक 


g 
Ww 


a ad 


चोौकोदार 
एकुण 


ser वधा पाटबंधारे उपविभाग क्र.1, मोशी 
र 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा. अभियंता श्रेणी.२ 


___ चौकीदार —— 
ध्व de प 


उपविभागीय अभियंता 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 
स्थापत्य अभियांत्रिको सहा. 


8] 
र 
wo 


वब मालमत्ता उपविभाग, 


[ae 11९ 
a र 
ae ९ 
a 


उध्वे AT पाटबंधारे उपविभाग क्र.५, तळेगांव 


arta अभक्त 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा डु 
डि 
emer stir [प 
[asi 1९ 
[arses रर 
ns क्क्लेख्क र 
1 अकुख्का [र 
a वाहनचालक  |[|!6क्‍6क्‍,क्‍,क्‍,क्‍अआअआअ९ 
|” i |... त 
a a | 66क्‍65,5,क्‍5क्‍,क्‍5क्‍अअआअ९ 
= jee Re | ______________९१८ 


उपविभाग w.2, तिवसा 


र 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा डु 
i 
| ernst [SC 
acts र 
i कन्छल्पिक र 
1011 क्क्लक र 
tee 111111१ 
aera रर 
a | र 
a चौकीदार | /€€€€€'€/'€'क्‍अह(९ 
fe __ एकृण, __|.._.:.______..._.__ 8 


उध्वे वर्धा पाटबंधारे उपविभाग क्र. ४, दत्तापूर 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा डु 
वि 
eesti [अ 
| क्लिक 1९ 
11 कक्छलिक र 
111 क्क्लक र 
| | |[|!6क्‍6क्‍7क्‍5क्‍5क्‍3क्‍5क्‍अआ९ 
__|[__ वाहनचालक  |[||!6क्‍6क्‍,क्‍,क्‍,क्‍अअआअआअआअऔ९ 
1 [शप |[|6€6'6'6''क्‍'क्‍अ। २ 
a i |_____> 8 
।4। | एकुण) [| ९८ 


“० | “० »/०» | rw] rw] BDI] Ww! «<< 


»“०। “० ॥ .० | wr] »/० | Dw]! XK 


“० | “० ॥ »/० | wr] “० | BDI] Ww]! «<< 


ध्वे वर्धा पाटबंधारे उपविभाग, ३, Pret (धामणगांव) 
७ | उपविभागयअभियंता | ९ 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
हिया 
a स्थापत्य सहा 
| क्रछलिपेक [९ 
कनिष्ठ लिपोव २ 
टंकलेखक 
111 अकुक [111111111९ 
11 क्हनचलक 001111111९ 
| 
a चौकोदर  |[उय|,6क्‍6,क्‍,क्‍,क्‍,क्‍5,क्‍5क्‍5क्‍5क्‍अआअआअअआअआर 
| 


अमरावती पाटबंधारे मालमत्ता उपविभाग, अमरावती 


cstv [CS 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा v 
oO 
2 
ee a |र्‍'!''क्‍क्‍अअक्‍क्‍क्‍क्‍अक्‍अ१ | 
a 
a क्क्लक 10 ह 
a cS 
[ae 1 शे 
a 
a i | €606060606565७5७5७5,5क्‍5क्‍अआअआअअ१श्‍अआअअअअ | 
| 
| 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


if 


PRADNYA SHYAM JN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN, S 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ol 
MESHRAM Sua 0000000000 
(प्रज्ञा मेश्राम) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/ (प्र.क्र.९६/२२) / लाक्षेवि (आस्था), दि. २८/०७/२०२२ चे 
सहपत्र 
विवरणपत्र क्र. ३ 
नियत अस्श 
क्र दि.०१/०३/२०२२ ते ३१/०८/२०२२ AT 
कालावधीतील मुदतवाढ देण्यात आलेली मंजूर 
नियत अस्थायी पदे 


° 


मध्यम व लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपूर 
g कार्यकारी अभियंता 
उप कार्यकारी अभियंता 


शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियता / 
निम्नश्रेणी लघुलेखक 
2-4 नाक || 
ee 
BB 

र र 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


विकन 
oat 
= 
ne 
६. ३ 
= 
ne 
= 
______ 
i 
पडळ 
मिळना 
as 
eet 
eet 
a 
pee 
1: 
1) a aa) 


टंकलेखक 
अनुरेखक 
वाहन चालक 


a 
Cj 


एकूण 
र 
see | 
111 ae 
र 
i र 
र 
SS 


क्षक 


“९५/ | “०? | nw 


कालवा टप 
रर 
मध्यम व लघु पाटबंधारे उपविभाग क्र.२, अचलपूर 
4 


ष्‌ 


जि जी 
a 
5 
र 
ar 
foes 
— 
= 
os 
omer ee: | Se 


अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियांत्रिको सहा. 


कालवा नराक्षक 


कालवा चोको 

संदेशक 

कालवा टप 

एकूण 
9 र 

कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
a 
१८ 

् ara आभिवता 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा शु 
अभियंता/सहा.अभियंता श्रेणी.२ 


स्थापत्य अभियां 


ढिला तकी ० ey 
ma 
______ 
ieee 
a 
2 
aw 
oes 
a 
a 
ae य्य 


कनिष्ठ लिपीव 


अनुरेखक 
वाहन चालक 


१ 
Se 
eae 
= 
os 
ee i 


एकूण 
र 
कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
वि 
काळा 
व्तू 
ai 
चा 
काला 
_|__शिपा& | 
Eo 
[ay 


य अभियंता/ 


कनिष्ठ अभियंता/शाखा 
1 क्क्लक ९ 
ae 
eee 1२ 
[1 कहनचालक ९ 


Ww] A 


i 


es एकि 111३ 
शाखा 
a 


दप्तर कारकुन 


संदेशक 
कालवा 


र 
र 
र 


क्षक 


A 


सिचन शाखा वरुड 


शाखा 
स्थापत्य सहा 
दप्तर कारकुन 


कालवा नराक्षक 


कालवा 
संदेशक 
कालवा 
एकूण 
WHEL एकूण 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 
P RAD NYA 5 H YAM DN: CN = PRADNYA SHYAM MESHRAM, C = IN 
MESHRAM MAHARASHTRA ‘OU: WATER RESOURCES 


Date: 2022.07.29 12:41:07 +05'30' 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र - ०४ 


शासन निर्णय क्र.मुवाढ-२०२२/ (प्र.क्र.९६/२०२२) / ला (आस्था), दि.२८/०७/२०२२ चे सहपत्र 


.०१/०३/२०२२ .३१/०८/२०२२ मुदतवाढ 


a. नि ea heal अ. क्र. कर्मचा-याचे नाव सर्व eee | 
ee 
ध्वे वधा पाटबंधारे विभाग, अमराद 
यादया _१__| 
| Sate [fo 
P| me, मोर्शी a 
—_ a 
a rl 
os जळा] 
चा i= 
ar Ls 
aa ae 
Ea a 
काव्या iL 
4 a 
=e a 
4 eso 
[al ee ed 
हि का 
il __ मदतनीस |_१_ | 
i __चौकोदाॉ/ |__१__ | 
| ms, तळेगांव [a गणेश श्रोरमरडोगरे | 
____ aay | 
a ee | ee 
fi) nes | een) 
cs अ || 
मल्ला _ eee 
1.4. 1. | ee 
[| rs 
i Pe || 
08.1. aS | ___ | 
i) अ || 
1... ee |______| 
Pe es | ee 
fe ee | ann 
(te 1.2” | ५१४६ | 
io i १ | 
ees he eee RR Se 
ज्र 
लळा a 
Ea — 
[| i. | 


4 देविदास गुलाब दाभाडे ३१-०५-२०२३ 

Bont RO 

विनोद देविदास इंगोले ३०-०६-२०२३ 
Wade 

वासुदेव 


s 


Aq 


0770 
ता 
य ३०००६-२०२३ 
fact Hoh wR 
र aa 

पाटबंधारे व Lae! He ROH 
मालमत्ता [amram [ke [2 Fos 80% 
उपविभाग a हावा ३००९ HR 
अमरावती [waar] ed ३००५२० 
९९ ३९०३-२रर 
-_ ८ र ३०९२०२२ 
aii’ 
a ia 
Li 8 
ae पका? 
३ 

३००३-र०रद 
२८०२२२४ 
सुरेशमहादेव sae «|e RR 
oko ROR 
३९८०७०२०२४ 
३९-०५-२०२२ 
३०००६२० 


MN) OL XK) wi “० | ».०। »० | »/०| »० | »/० 


4 
§ 


पाटबंधारे 
उपविभाग 
क्र.४, दत्तापूर 


'तु.परतेती ३१-०७-२०२२ 


२८०२२०२ 


३०००६०२०२२ 
सुरेश मारोतराव सहारा .३०-०६-२०२ 
३०९९२०२ 
३००६-२२ 
३०-०६-२०२ 


सो.खसाळे ३१-०८-२०२५ 


दि 
३००३२०२४ 
oT 


HAR AOR 
oW ROR 


पु 
२८-०२-२०२३ 
पाटबंधारे 
उपविभाग, ३, 
कऱ्हा 


(मुख्यालय- 
धामणगांव) 


aeRO S| 
. २२८-०२-रेलरोह | 
३९००९१० a 
ea ERO | 
al 
हि 25 ती 
.. ३०-08.२०९५- | 
0500202080 2 
RGR NOR. | 
pas! 
20303 
Ee 
eel 
js ३ 3-0-2926--) 
१८३9-१0-२० ३३ | 
ol 
वि 5 ही 
RRR ORM | 
Jo RRC ROA: | 
0000000.) 
१ “२४००२०२७३३. 
i 
Se 
३१-१२-२०२४ 
३२-०९ 
पड :2084 
१0000209 
seeeeNe 
[as 


चुडे ३१-९१२-२०२४ 
३००४-२२ 
३०-०६-२०२ 
३९०८-२०२३ 
३००६२०२ 


rr 
a) 
_________ 
11_____ 
_________ 
er 
a 
__१९__ 
ee 
ee 
शिवा! 
a 
— 
_________ 
iL 
_________ 
es 
Paes 
a ४ - 7.) 
1 
(===) 
—! 
Ss 
i. fis 


मराव 
मालमत्ता 
पाटबंधारे 
उपविभाग, 
अमरावती 


मजूर 
re ee 9 en 
1 सश्‍्कृणञर्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍र्‍] 
मध्यम वब लघु पाटबंधारे विभाग, अचलपुर 
मध्यम वळ्घु | ulate 
पाटबंधारे 
उपविभाग 
क्र.1, अचलपूर 


२ 
८ 


भांडार Gary 


पाटबंधारे 
उपवि. क्र. ३, 
चांदूरबाजार 


मधुकर महादेव बोबडे 
३०-०६-२३ 


३०-११-२०२३ 
३०-०४-२०२प 


२८-०२-२०२५ 
३१-१२-२०२३ 
३०-०६-२०२३ 


र 

ce | 
R8-019-RORD 
२३१-१०-२०२२३ 
३१९-०३-२०२५ 
३१-११-२०२२ 
२३०-०६-२०२३० 
३१-०५-२०२३ 
३०-०४-२०२५ 
३०-०६-२०२४ 


र.रा.सराटकर 


a 
ot ete as | 
सुरेश सज्जूलाल शिटोले 


२३०-०९-२०२२ 
३१-०८-२०२८ 


२३१-०५-२०२२ 
३१-१०-२०२२ 
२३०-०४-२०२५ 
३१-०७-२०२६ 
३०-०६-२०२६ 
३१-०७-२०२७ 


३१-०५-२०२६ 
३०-०४-२०२२ 
३१-०७-२०२२ 


२३०-११-२०२४ 
३१-०७-२०२६ 
२३०-०४-२०२४ 


30-08-RORZ 


३०-०६-२०२६ 


विलास बिल्सु कुंभरे २३०-११-२०२२ 
३१-०८-२०२३ 
RAR RORY 


कारकुन 


Digitally signed by PRADNYA SHYAM MESHRAM 


PRADNYA SHYAM )siacrstasreieneie-me- 
M ES H RAM MAH ATASHTRA. OU = WATER RESOURCES 


(प्रज्ञा मेश्राम) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


